कृषि विभागातील कृषि आयुक्‍तालयांतर्गत अस्थायी पदे 
दि.१ ऑक्टोबर, २०१८ पासून दि.२८ फेब्रुवारी, २०१९ पर्यंत 
पुढे चालू ठेवणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मस्त्यव्यवसाय विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ-२०१८/प्रक्र.९२/१६ए 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
तारीख: १६ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा - 


) कृषिव पदुम, शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-१२०८/प्रक्र.9२/१५ए, दि. २२/०५/२००९ 
) कृषिव पदुम, शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ-२०१८/प्रक्र.९२/१६ए, दि.१७/०३/२०१८ 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क,दि. ०७/०९/२०१८ 

) कृषि आयुक्तालयाने पत्र क्र.कृआ-११११/साप्र/०१३६-१४५-१५४/प्रक्र.१/१८-१९/आस्था- 
५ (निप/५१८), दि.२१.०९.२०१८ 
शासन निर्णय- 

सन २०१८-१९ मध्ये कृषि विभागातील कृषि आयुक्‍तालयांतर्गत अस्थायी पदे दि.३०.०९.२०१८ 

पर्यंत चालू ठेवण्यास उपरोक्त संदर्भ क्र.२ अन्वये मान्यता देण्यात आली होती. आता, संदर्भ क्र.४ अन्वये 
अस्थायी पदे सन २०१८-१९ मध्ये दि.०१.१०.२०१८ पासून पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत कृषि 
आयुक्‍तालयाव्दारे विनंती करण्यात आली आहे. अनुषंगाने खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.२ मधील 
योजनांतर्गत, स्तंभ क्र.४ मधील १३४३९ अस्थायी पदांना वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.३ येथील 
शासननिर्णयान्वये सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समन्वय समितीची मान्यता घेण्याच्या 
अधीन राहून प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार दि.०१.१०.२०१८ ते 
दि.२८.०२.२०१९ पर्यन्त पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र योजना/लेखाशीर्ष स्थायी पदे । सन २०१८-१९ मध्ये | एकूण मंजूर 
चाळू ठेवावयाची पदे 
अस्थायी पदे 

पो : 2809 पिक संवर्धन 
००१ संचालन व प्रशासन ५८०० ३६७९ ९४७९ 
(00)(09) कृषि आयुक्तालय (२४०१ ०१३६) 

२. २४०१ पिक संवर्धन 
००१ संचालन व प्रशासन 
(००(०२) विभागीय व जिल्हा कृषि ages ee we) 
कार्यालये (२४०१ ०१४५) 

३. २४०१ पिक संवर्धन 
००१ संचालन व प्रशासन ७९ ष्‌७ १३६ 
(००(०२) जिल्हा कृषि कार्यालये (२४०१ ०१५४) 

(४. | एकूण ११२२१ १३४३९ २४६६० 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ-२०१८/प्रक्र.९२/१६ए 


2. संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या सुधारित आकृतीबंधानुसार कृषी 
विभागातील उपरोक्त विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.२ येथील योजनांतर्गत स्तंभ क्र. ४ मधील मान्यता 
देण्यात येत असलेल्या १३४३९ अस्थायी पदांचा सविस्तर तपशिल या शासन निर्णयासोबतच्या प्रपत्र 
अ”, “ब” व “क” मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. 
ठे. या पदांसाठी येणारा खर्च उपरोक्‍त विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.२ मध्ये नमूद केलेल्या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची दाखवण्यात यावा व सन २०१८-१९ च्या मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 
४. प्रस्तुत शासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक पदनिप-२०१६/प्र.क्र.०८/१६ 
आपुक, दि.०७ सपटेंबर, २०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१७१०४६४८२५०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

Sugriv Sambhaji ON OX “Sie Santas Oaple, C= 


Dhapate नयम 
(सु.सं. धपाटे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.राज्यपालांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव 

३. मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

४. सर्व विधानमंडळ सदस्य 


५. आयुक्‍त (कृषी), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. महालेखापाल, महाराष्ष्ट ४ (लेखा व अनुज्ञेयता व लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 
७. सर्व संचालक 

८. सर्व विभागीय कृषि सह संचालक 

९. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

११. सर्व उप कोषागार अधिकारी 

१२. सर्व कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१३. वित्त विभाग, मंत्रालय ( विसु-१/व्यय-१) 

१४. कक्ष अधिकारी-१५ए, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. निवड नस्ती/१६ए 


पृष्ठ २ पैकी २ 


कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. कृषिआ-२०१८/प्रक्र.९२/१६ए, दिनांक १६ ऑक्टोबर , २०१८सोबतचे प्रपत्र 
प्रपत्र-अ 
२४०१ पिक संवर्धन ००१ संचालन व प्रशासन (००) (०१) कृषि आयुक्तालय (२४०१०१३६) 


एकुण मंजूर पदे आयुक्तालयस्तर विभागीय व जिल्हा स्तर उपविभाग/तालुका 


a es 


२७| कृषि सहाय्यक ७२००-२०२०० २४०० 
७ वर्षानंतर 
२८०० 


लळा a आळी कळ cca Ba 5:15:5:30:35::71650:3152. 


प्रपत्र-ब 


२४०१ पिक संवर्धन ००१ संचालन व प्रशासन (००) (०२) विभागीय व जिल्हा कृषि कार्यालये (२४०१०१४५) 


वेतनश्रेणी एकुण मंजूर पदे आयुक्‍्तालयस्तर विभागीय व जिल्हा स्तर 


२४०० 
०२००-२०२०० क्र 
कृषि सहाय्यक वषानंतर २८०० | ३७९६ |. ६८२४ |. १०६२० ३७९६ ६८२४ | १०६२० 


५२००-२०२०० २००० 
अनुरेखक '४२००२०२९९ ४०५९ २७१ 
२९३ 


प्रपत्र-क 
२४०१ पिक संवर्धन ००१ संचालन व प्रशासन (००) (०३) जिल्हा कृषि कार्यालये (२४०१०१५४) 


एकुण मंजूर पदे विभागीय व जिल्हा स्तर 


